उजनी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील 
कर्जत तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाण मौजे 
गणेशवाडी ते खेड-भिगवण राज्यरस्ता पोहोच 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे या नागरी सुविधा 
कामास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०१९/३४४/प्र.क्र.८१/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जून, २०२१ 
वाचा - 
१) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र:आरपीए २००८/प्र.क्र.४५०/र-१, दि.१.८.२००९ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५.५.२००९ 
3) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र: संकिर्ण २०११/प्र.क्र.८० (भाग-२)/र-८, 
दि. २५.०७.२०१३ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ 
५) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०१३/प्र.क्र.५७/र-८, दि. २३.०८.२०१३ 
६) महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०१३/प्र.क्र.५७/र-८, दि.१९.०८.२०१७ 
७) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र: पुनर्व/उपले/आर आर/१०७७/२०१९, 
दि.२६.०७.२०१९ 
८) कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र.८, सोलापूर यांचे पत्र क्र. उमावि-८/प्रशा- 
६/ पुनर्व/१८५/२०२१, दि.११.०१.२०२१ 
प्रस्तावना - 
उजनी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील कर्जत तालुक्‍यातील पुनर्वसित 
गावठाणांतील खेड-भिगवण राज्यरस्ता ते पुनर्वसित गावठाण मौजे गणेशवाडी पोहोच रस्त्याचे 
डांबरीकरण करणे व मोरी बांधकाम करणे (६कामे) व बसथांबा बांधणे या नागरी सुविधा कामांच्या रु. 
१,८९,१२,६७६/- अंदाजपत्रकीय किंमतीस सन २०१३-२०१४ या वित्तीय वर्षामध्ये संदर्भाधिन क्र. ५ 
च्या शासन निणर्यान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर प्रत्यक्षात निविदा 
कार्यवाहीदरम्यान दरसूची बदल्याने जादा दराने निविदा स्विकृती व कार्यक्षेत्रिय आवश्‍यकतेनुसार 
मूळ कामामध्ये नवीन बाबींचा समावेश झाल्याने, संदर्भाधीन क्र.६ अन्वये, सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली. तथापि, पोहोच रस्त्याची उंची वाढविण्यासाठी मातीचे भराव काम 
करणे, केलेला डांबरी रस्ता खराब होऊ नये म्हणून रस्ता सिलकोट करणे, निविदा शार्तीप्रमाणे 
कंत्राटदारास भाववाढ (Price Escalation) देय ठरणे व अंदाजपत्रकाम जीएसटीचा समावेश करणे इ. 
बाबींमुळे कामाच्या अंदाजपत्रकात/ कामाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे रु.५,७२,३९,७२०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०१९/३४४/प्र.क्र.८१/र-८ 


एवढया सुधारित अंदाजपत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती विभागीय आयुक्‍त, 
पुणे यांनी संदर्भाधिन oh. येथील पत्रान्वये शासनास केली होती. 


२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७.४.२०१५ 
अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकारनियम,१९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक-६ 
परिच्छेद क्र.२७ (अ) अनुसार योजना किंवा प्रस्तावाच्या संदर्भात सुधारित अंदाजातीळ आधिक्य 
सुरवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% पेक्षा अधिक असल्यास वित्त विभागाच्या 
पूर्वसंमतीनंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यताप्रदान करण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. 
त्यानुसार वित्त विभागाच्या पूर्वसंमतीनंतर रु.५,७२,३९,७२०/- इतक्या सुधारित अंदाजपत्रकीय 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 
३. त्यानुसार, उजनी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील कर्जत तालुक्‍यातील खेड भिगवण 
राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण मौजे गणेशवाडी पोहोच रस्ता डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी 
बांधकाम करणे (६ कामे) या खाली नमूद केलेल्या नागरी सुविधा कामाच्या रु.५,७२,३९,७२०/- 
( अक्षरी रुपये पाच कोटी बाहत्तर लक्ष एकोणचाळीस हजार सातशे वीस फक्त) इतक्या रकमेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ । पुनर्वसित नागरी सुविधा काम सुधारित 
क्र | गावाचे अंदाजपत्रकीय 
नाव रक्‍कम (रुपये) 
१) | गणेडावाडी। खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेशवाडी पोहोच १,२३,८७,५३०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी.१) 
२) | गणेशवाडी | खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेशवाडी पोहोच ८६,९३,६६०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी २) 
३) | गणेशवाडी | खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेशवाडी पोहोच १,०३,०२,६७०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी ३) 
४) | गणेशवाडी | खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेडावाडी पोहोच ९९,१६,५३०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी ४ 
५) | गणेशवाडी | खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेडावाडी पोहोच ८४,२४,९१०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी ५) 
६) | गणेशवाडी | खेड-भिगवण राज्य रस्ता ते पुनर्वसित गावठाण गणेशवाडी पोहोच ७५,१४,४२०/- 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व त्यावरील मोरी बांधकाम करणे (कि.मी ६) 
एकूण | ५,७२,३९,७२०/- 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७.४.२०१५ 
अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक-६ 
परिच्छेद क्र.२७(अ) अनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
नियोजन विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.२२८/१४७५, दि.२०.११.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०१९/३४४/प्र.क्र.८१/र-८ 


अनुसरुन तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.११९/व्यय-१०, दि.१५.३.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१४५३४८३६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Dayanand Shankarappa Munjale 

D a ya n a n d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

५ h k postalCode=400032, st=Maharashtra, 

7 a n a la p p a 2.5.4.20=83 1ad 18b348f1d88937e4f1 13316b4ad736a2 

c6a66b967f985fda6404a710d52, cn=Dayanand 

M U n 1 a | e Shankarappa Munjale 

J Date: 2021.06.17 15:03:44 +05'30' 
(द.शां.मुंजाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) पुणे विभाग,पुणे 
उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे 

जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक अहमदनगर 

अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 


. कार्यकारी अभियंता,उजनी काळवा विभाग क्र. ८, सोलापूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सोलापूर/अहमदनगर 

र. 


उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अहमदनगर 


१०.वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११.नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन इमा-३, मंत्रालय, मुंबई 
१३.महसूल व वन विभाग,ब-१,पी.ए.सी.कार्यासन,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४.निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


Kae KKK KK KK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


